जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१.१.२०११ ते दि.३१.१२.२०११ 
या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या कर्मचारी यांची 
दि.०१.०१.२०१२ रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक: ज्येष्ठता-१४१९/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ.(तांत्रिक), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.०६ डिसेंबर, २०१९. 
२) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., दि.२१ जून, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील दि.०१.०१.२०११ ते दि.३१.१२.२०११ या कालावधीत नियुक्ती दिलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची दि.०६ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१ जून, २०२१ नुसार सदर ज्येष्ठतासूची अद्ययावत करण्यात 
आली असून सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सर्व परिमंडळ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ही अंतरीम ज्येष्ठतासूची सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या 
निदर्शनास आणावी. 


४. सदर अंतरीम ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही चुका, त्रुटी आढळून आल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत हे 
परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासनाकडे योग्य मार्गाने तसेच आवश्‍यक त्या कागदपत्रांच्या 
साक्षांकीत प्रतीसह विहित मार्गान व विहित वेळेत लेखी स्वरुपात कळवावे. विहित मार्गाने व विहित वेळेत प्राप्त न झालेल्या 
आक्षेप विचारात घेण्यात येणार नाहीत, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


ष्‌. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०४२५१४५४३९९०२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 
VISHAKHA SACHIN 0000400000000-00०- 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


ADHAV DEPARTMENT 


Date: 2022.04.25 15:00:57 +05'30" 


(विशाखा स. आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत :- 

१) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, ठाणे, 

) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, कोयना बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर परिमंडळ, सातारा, 

) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
8) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (दरवाजे), नाशिक 

) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, औरंगाबाद, 

) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ, नागपूर, 
७ अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, अमरावती. 


झासन परिपत्रक क्र.जेष्ठता-१४१९/प्र.क्र.१५७ /२०२१/आ(.तांत्रिक), दि.२५.०४.२०२२ चे परिशिष्ट 


र स्था.अ.स. | कर्मचारी | नियुक्तीचा स्थाअस आस्थापनेचा | त्या पदावरील | गुणवत्ता err  ।ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा | स्थ.अ.स. | कनिष्ठ अभियंता 
क्र पदावरील | दिव्यांग मार्ग संवर्गात ज्या | प्रकार (नियत/ | नियुक्तीचा दिनांक | क्रमांक संवर्गात ज्येष्ठते साठी दिनांक पदाची पदाची 
नियुक्तीचा | असल्यास | (सरळ सेवा [पदावरून आले | रुपांतरीत/ (सरळसेवा | समावेशनाचा |मानीव दिनांक अर्हताकारी व्यावसायिक 


दिव्यांगाचा | /समावेशन) कार्यव्ययी) नियुक्ती )| /नियुक्‍तीचा परीक्षा उत्तीर्ण | tar उत्तीर्ण 


दिनांक केल्याचा दिनांक दिनांक 
दिनांक दि केल्याचा दिनांक 


eo 


tes "|| 9 १८ र 


i ८ 
[== — 
सुट औरंगाबाद 
३०-११-२००८ 
सुट औरंगाबाद 
०८-०७-२००९ 


१६ 


१३ 


०९-०७-११ ०९-०७-११ ३१-०७-२४ सुट औरंगाबाद 
०९-०७-२०११ 
“ i i ण म ai id “ i “ ii 


ह वक at शिक 


lof1 


